महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती - अंत: बदल 


करण्याबाबत 


अधीक्षक व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२, दिनांक २३.०६.२०२३. 
शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२, दिनांक २६.०६.२०२३ 


शासन आदेठा- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (4) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या ळलगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव 
दि.२३.०६.२०२३ च्या शासन आदेशाने उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने 


पदस्थापना करण्यात आली होती. सदर पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याच्या अनुषंगाने खाळील 


तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ. नाव व पदनाम दि. २३.०६.२०२३ अन्वये सुधारीत पदस्थापना 
क्र. करण्यात आलेली पदस्थापना 
[2] २ ३ eet on 
| श्री. हेमंत प्रभाकर साळुंके  । अधीक्षक, da भ.नि. नि. पथक | अधीक्षक, dg भ.नि. नि. पथक 
(माध्य), नंदुरबार (प्राथमिक), अहमदनगर 
2 श्री. अविनाश & गजानान | अधीक्षक, वे.व भ.नि. नि. पथक | अधीक्षक, वे.व भ.नि. नि. पथक 
निवालकर (प्राथ, बुलढाणा (माध्य) , बुलढाणा 
3 श्री.ज्ञानदेव गंगाधन apy =| अधीक्षक, वे.व भ.नि. नि. पथक | अधीक्षक, वे.व भ.नि. नि. पथक 


(माध्य), हिंगोली 


(प्राथ) , नांदेड 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम दि. २३.०६.२०२३ अन्वये सुधारीत पदस्थापना 

क्र. करण्यात आलेली पदस्थापना 

(a २ 3 ee 2 का 

४ श्री.राजेश हरीभाऊ | अधीक्षक, वे.व af. नि. पथक | अधीक्षक, वे.व aA. नि. पथक 
खटावकर (प्राथ, जालना (माध्य), बीड 


५ श्रीमती प्र.बा.दुपारे 


अधीक्षक, वे.व भ.नि. नि. पथक 


अधीक्षक, वे.व भ.नि. नि. पथक 


(माध्य), गोंदिया (माध्य), भंडारा 
६ | श्रीम.सोनाली नारायण | अधीक्षक, वे.भ.नि.नि. पथक | अधीक्षक, वे.भ.नि.नि. पथक 
शिरभाते (प्राथमिक) गोंदिया (प्राथमिक) वर्धा 


२. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेळे अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१८३७१८७१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ सर्व शिक्षण संचाळक/शिक्षण सहसंचाळक/शिक्षण उपसंचाळक/शिक्षणाधिकारी. 


३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४. संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३. सर्व सहसचिव/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


